सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 

शुक्रवार , मार्च ३ , २०२३ / फाल्गुन १२ , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक ६५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वर्ष ९ , अंक ३० ] 


विधि व न्याय विभाग 

मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २ मार्च , २०२३ 

अधिसूचना 


भाग चार - ब - ६५-१ 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम . 

क्रमांक बीपीटी -११२२ / प्र.क्र .१८ / कार्यासन पंधरा . - महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम ( १ ९ ५० चा २ ९ ) याच्या 
कलम ४१ अअ च्या पोट - कलम ( ४ ) च्या खंड ( ब ) द्वारे प्रदान केलेले अधिकारांचा वापर करून , आणि शासकीय अधिसूचना , विधि व 
न्याय विभाग , क्रमांक बीपीटी -१११७ / प्र.क्र .३४ / कार्यासन पंधरा , दिनांक २३ फेब्रुवारी , २०१८ चे अधिक्रमण करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ४१ अअ च्या पोट - कलम ( ४ ) च्या खंड ( ब ) अन्वये व्याख्या केल्याप्रमाणे " निर्धन व्यक्ती असण्यासाठी " 
व्यक्तीच्या एकूण वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा रुपये एक लाख ऐंशी हजार इतकी विनिर्दिष्ट करीत आहे . 


( १ ) 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ९ .०० 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

नंदकिशोर ल . मोरे , 

शासनाचे विधि सल्लागार - नि - सहसचिव . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च ३ , २०२३ / फाल्गुन १२ , शके १ ९ ४४ 

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mumbai 400 032 , Dated the 2nd March , 2023 . 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PUBLIC TRUSTS ACT . 

No. BPT - 1122 / CR 18 / Desk XV.- In exercise of the powers conferred by clause ( b ) of sub - section 
( 4 ) of section 41 AA of the Maharashtra Public Trusts Act ( XXIX of 1950 ) , and in supersession of the 
Government Notification , Law and Judiciary Department , No. BPT - 1117 / CR 34 / Desk XV , dated the 
23rd February 2018 , the Government of Maharashtra hereby specifies One Lakh Eighty Thousand 
rupees to be the limit of total annual income of a person for being a " indigent person " as defined 
under clause ( b ) of sub - section ( 4 ) of section 41AA of the said Act . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NANDKISHOR L. MORE , 

Legal Advisor - cum - Joint Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च ३ , २०२३ / फाल्गुन १२ , शके १ ९ ४४ 

विधि व न्याय विभाग 


मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २ मार्च २०२३ . 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम . 

क्रमांक बीपीटी -११२२ / प्र.क्र .१८ / कार्यासन पंधरा . - महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम ( १ ९ ५० चा २ ९ ) 
याच्या कलम ४१ अअ च्या पोट - कलम ( ४ ) च्या खंड ( क ) द्वारे प्रदान केलेले अधिकारांचा वापर करून , आणि शासकीय अधिसूचना , 
विधि व न्याय विभाग , क्रमांक बीपीटी -१११७ / प्र.क्र .३४ / कार्यासन पंधरा , दिनांक २३ फेब्रुवारी , २०१८ चे अधिक्रमण करून , महाराष्ट्र 
शासन , याद्वारे , उक्त अधिनियमाच्या कलम ४१ अअ च्या पोट - कलम ( ४ ) च्या खंड ( क ) अन्वये व्याख्या केल्याप्रमाणे “ समाजातील 
दुर्बल घटकांतील व्यक्ती " असण्यासाठी जी निर्धन व्यक्ती नाही अशा व्यक्तीच्या एकूण वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा रुपये तीन लाख साठ 
हजार इतकी विनिर्दिष्ट करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


३ 


नंदकिशोर ल . मोरे , 

शासनाचे विधि सल्लागार -नि- सहसचिव . 


x 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च ३ , २०२३ / फाल्गुन १२ , शके १ ९ ४४ 

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mumbai 400 032 , Dated the 2nd March , 2023 . 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PUBLIC TRUSTS ACT . 

No. BPT - 1122 / CR 18 / Desk XV . - In exercise of the powers conferred by clause ( c ) of sub - section 
( 4 ) of section 41 AA of the Maharashtra Public Trusts Act ( XXIX of 1950 ) , and in supersession of the 
Government Notification , Law and Judiciary Department , No. BPT - 1117 / CR 34 / Desk XV , dated the 
23rd February 2018 , the Government of Maharashtra hereby specifies Three Lakh Sixty Thousand 
rupees to be the limit of total annual income of a person who is not an indigent person for being a 
" person belonging to the weaker sections of the people " as defined under clause ( c ) of sub - section ( 4 ) 
of section 41AA of the said Act . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NANDKISHOR L. MORE , 

Legal Advisor - cum - Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


